महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ 
मर्या., मुंबई यांना सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
मोबाईल शॉप ऑन व्हेईकल या योजनेकरिता निधी 
वितरीत करणेबाबत (Conditional)... 

लेखाशिर्ष - 2234 0२५७ 

महाराष्ट्र शासन 
दिव्यांग कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : दिविम-२०२३/प्र.क्र.१४/दिव्यांग कल्याण-३ 
३१,३२,३५ ए, तिसरा मजला, ए-विंग, मित्तल टॉवर, 
नरीमन पॉईंट,मुंबई - ४०० ०२१. 
दिनांक :- ०६ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा: १. वित्त विभाग, शा.नि.क्र. मुंविनि-२०२२/प्र.क्र.२४/२०२२/विनियम, दि.१२.०१.२०२३. 


२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या., मुंबई 
यांचे दिनांक २५.०९.२०२३ चे पत्र. 
प्रस्तावना:- 
महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या, मुंबई यांच्यामार्फत राज्यातील दिव्यांगाना 

राष्ट्रीय महामंडळाची दिव्यांग स्वावलंबन योजना, वैयक्तिक थेट कर्ज योजना, दिव्यांग व्यक्‍तींना स्वावलंबी 
होण्याच्या दृष्टीने हरित ऊर्जेवर चालणारे पर्यावरणस्नेही फिरते दुकान (मोबाईल शॉप ऑन व्हेईकल) इ. विविध 
योजना राबविण्यात येतात. 
२. महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळास सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्र. 
झेडआय-३, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, १०१ अपंगांचे कल्याण, (०५) 
दिव्यांगांसाठी इतर योजना, (०५) (१७ दिव्यांग व्यक्‍तींना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने पर्यावरणस्नेही वाहने 
उपलब्ध करुन देणे (वाहनावरील फिरते दुकान) (सर्वसाधारण) (कार्यक्रम) (२२३५ २५७ ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या उद्दीष्टाकरीता रुपये १५ कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये च्या परिपत्रकानुसार मोबाईल शॉप ऑन व्हेईकल (२२३५ 0२५७) या उद्दीष्टाकरीता २० 
टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेत निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियत्रण प्रणाली (BEAMS) वर वित्त 
विभागाकडून उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी 
महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळास सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र. 
झेडआय-३, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, दिव्यांग व्यक्‍तींना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने पर्यावरणस्नेही 
वाहने उपलब्ध करुन देणे (वाहनावरील फिरते दुकान) (सर्वसाधारण) (कार्यक्रम) (२२३५ 0२५७ ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टाकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या २० टक्केच्या मर्यादेत एकुण 
रु.३,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी फक्त) ऐवढे अनुदान वितरीत करण्यास झासन मंजुरी देत आहे. 
याबाबतचा सविस्तर तपशील पुढीलप्रमाणे दर्शविण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः दिविम-२०२३/प्र.क्र.१४/दिव्यांग कल्याण-३ 


(रुपये हजारात) 
सन २०२३-२४ 
करीता सन २०२३-२४ करीता 
अ.क्र. | अनिवार्ययोजनेचे नावा | लेखाशीर्ष व उद्दीष्ट eee विभागाकडून वितरीत 
ल 
करावयाचे अनुदान 
तरतूद 
fa] 2 3 1 छे षु 
दिव्यांग व्यक्‍तींना 
स्वावलंबी होण्याच्या वाहनावरील फिरते 
हि दृष्टीने पर्यावरणस्नेही दुकान ene aoe 
वाहने उपलब्ध करुन say, | ARIS ०२५७) 


२. अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी वित्त 
विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकामध्ये नमूद परिच्छेद ४ ते १८ मधील मार्गदर्शक सूचना व 
परिशिष्टातील मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


४. या बाबींवरील खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा:- 

मागणी क्र.झेडआय-३, 

२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 

०२ समाज कल्याण, 

१०१ अपंगांचे कल्याण, 

(०५) दिव्यांगांसाठी इतर योजना, 

(०५) (१७) दिव्यांग व्यक्‍तींना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने पर्यावरणस्नेही वाहने उपलब्ध करुन देणे 

(वाहनावरील फिरते दुकान) (सर्वसाधारण) (कार्यक्रम) (2234 0२५७) 

३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


५. या अनुदानाबाबत उप सचिव (दिव्यांग कल्याण-२), दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई हे नियंत्रक 
अधिकारी राहतील. सदर अनुदानाची रक्‍कम पुढील कार्यवाहीकरीता प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण, नवी 
मुंबई यांचेकडे सुपुर्द करण्यात येत आहे. वित्त विभाग, शा.नि.क्र. मुंविनि-२०२२/प्र.क्र.२४/२०२२/विनियम, दि. 
१२.०१.२०२३ नुसार सदरचे अनुदान हे सशर्त आहे. त्यांना सदर अनुदान म.को.नि.४४ मधील नमुन्यातील 
देयकान्वये महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ यांस संवितरीत करण्याचे अधिकार देण्यात येत 
आहेत. सदर निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे खर्चाचे विवरण व उपयोगिता प्रमाणपत्र तात्काळ शासन व 
महालेखापाल कार्यालयास सादर करावे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ अन्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 
१२.०४.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिविम-२०२३/प्र.क्र.१४/दिव्यांग कल्याण-३ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०६१६०१२४८४३५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ADHIKRAO BAPU BUDHE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PERSONS 
WITH DISABILITIES WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e9b3afc989167fcd7f4487809755a2a08c37958a70b0 
1ce9dd6139bffb1e6896, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=6DD8309934E3A 186F9E32AB2ED268A322FA28 
BA > U B U D ) H F 05ECBD838D076066AA8F4668BC0, cn=ADHIKRAO BAPU 
BUDHE 


Date: 2023.11.06 16:01:58 +05'30' 


(अधिकराव बा. बुधे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
मा. मंत्री (दिव्यांग कल्याण विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
मा. राज्यमंत्री (दिव्यांग कल्याण विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
सचिव (दिव्यांग कल्याण विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
उप सचिव/अवर सचिव (दिव्यांग कल्याण-३), दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग, नवी मुंबई 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या.,मुंबई 
अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कार्यासन-दि.क.२, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थोपाय/अर्थसंकल्प/साउ), मंत्रालय, मुंबई 
१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
११) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 
१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई/ठाणे 
) 
) 
) 


oS & Ses ff 2 2S 


vo 


१४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१५) अप्पर कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई 
१६) निवड नस्ती (दिव्यांग कल्याण-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


